स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी घनकचरा 
व्यवस्थापनाच्या मंजूर सविस्तर प्रकल्प अहवाल नमूद 885४ 
वाहनाच्या ऐवजी 88६ वाहन खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.१५०(१)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक: ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
वाचा:- १. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५ मे, २०१५ 
२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.३११(८)/नवि-३४ दि. १६/११/२०१८ (बार्शी) 
३. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.८६(११४)/नवि-३४ दि. १९/७/२०१९ (गोरेगाव) 
४. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.४१/नवि-३४ दि. १/३/२०१८ (भडगाव) 
५. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दि. ८/११/२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
शासन निर्णय :- 
बार्शी, गोरेगाव व भडगाव नगरपरिषदेंचा नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रकल्पास अनुक्रमे संदर्भ क्र. २, ३ व ४ येथील 
शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली होती. सदर प्रकल्पामध्ये 88४ प्रकारच्या वाहनांसा समावेश करण्यात आला होती. परंतू 
85४ ही बंद होवून त्या ऐवजी BS§ वाहने वापरात आल्याने प्रकल्पात अंतर्भूत असलेल्या 88४ वाहना ऐवजी 85६ वाहनांचा 
समावेश करण्याची विनंती नगरपरिषदांमार्फत करण्यात आली होती. 
2. नगरपरिषदांनी सादर केलेला प्रस्ताव दिनांक ८/११/२०२१ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेकरीता 
सादर करण्यात आला असून त्यास उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली आहे. उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या 
अनुषंगाने बार्शी, गोरेगाव व भडगाव नगरपरिषदेंच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद करण्यात 
आलेल्या BSY वाहना ऐवजी BS वाहने या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील नमूद करण्यात आलेल्या किंमतींत खरेदी 
करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. सदर बदलामुळे नगरपरिषदांच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील 
वाढीव खर्च नगरपरिषदांनी १४ व्या वित्त आयोगातंर्गत प्राप्त निधी किंवा स्वनिधीतून करावा. 
३. संदर्भीय क्रमांक २ येथील प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयात नमूद अटी व श्तींचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 
8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०२२०२०८१३०२२४५०२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ajit Sahebrao Palwe 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Urban Development Department, 
jostalCode=400032, st=M 


ee jaharashtra, 

2.5.4.20=bec5dbdaa52955626b8257f1 105a8a62ddbd 1 337948a428b4e4c992eSd3bf 
Ajit Sahebrao Palwe :: 

: 


erialNumber=eeec7a4defed4a9827acaa40b255e88289e621 1 1c82bcdb7dd2feS886 
0768930, cn=Ajit Sahebrao Palwe 
Date: 2022.02.08 13:05:51 +05'30" 


(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
2) मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, 
३) मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
8) प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
4) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
७) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
८) आयुक्त तथा GASH, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
8) राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 


) जिल्हाधिकारी, जळगाव. 
) जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 
) जिल्हाधिकारी, गोंदिया 

१३) मुख्याधिकारी, बार्शी नगरपरिषद 
) मुख्याधिकारी, गोरेगाव नगरपरिषद 
) मुख्याधिकारी, भडगाव नगरपरिषद 
) निवडनस्ती, नवि-३४. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.१५०(१)/नवि-३४ 


(शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.१५०(१)/नवि-३४ दिनांक: ८ फेब्रुवारी, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


(किंमत रुपयात) 
SN | City Admissible | DPR Items to be | Cost of | Addition / | Cost for | Difference | Revised 
Name Cost Cost deleted / | item 10 | Revision of | Addition DPR 
revised be items /Revision Cost 
deleted of items 
/revised 
1 Barshi 14.2466 13.7285 | Four-wheeler 0.1067 Four-wheeler 0.1958 0.3420 14.0705 
Tipper (354) Tipper (BS6) (Additional 
No.1 (3 Ton) No.1 (3 Ton) Cost) 
Compactor 0.1953 Compactor 0.4482 
Truck (354) Truck (BS6) 
No.1 No.1 
Total 0.302 Total 0.644 
ania : 4) Four-wheeler 0.06615 
2 Goregaon | 1.0519 0.8015 No3 (2.5 0.1350 Tipper (BS6) |} 0.20115 | (Additional | 0.86765 
CuM) No.3 Cost) 
Tanker for Tanker for 0.0513 
3 Bhadgaon | 4.4656 2.7549 | Processing site | 0.09184 | Processing site | 0.1431 (Additional | 2.8062 
(BS4) No.1 (BS6) No.1 Cost) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


